प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 2029-22 
या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/१२/प्र.क्र.७५६/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस 
२०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दि.२३.०२.२०२२ 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र..४१३/पर्यटन, दि.२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 
3. पर्यटन व ॒ सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र..४१३/पर्यटन, दि.०२.११.२०२२. 
४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र..४१३/पर्यटन, दि.१६.११.२०२२. 


शासन निर्णय : एकविरा देवी मंदिर, देवपूर, धुळे येथील विकास कामांस (भक्‍त निवास, सभामंडप, 
प्रवेशव्दार व इतर अनुषंगिक कामे) संदर्भ क्र.०१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन 
रु.९०.०० लक्ष निधी जिल्हाधिकारी, धुळे यांना वितरीत करण्यात आला होता. 


2. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी निविदा 
न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले 
नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, अशा कामांबाबत पुढील आदेझापर्यंत कोणतीही 
कार्यवाही करण्यात येऊ नये, BAM सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२ 
च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


३. एकविरा देवी मंदिर, देवपूर, धुळे येथील विकास कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास याव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
8. अटी व शार्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 

४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केळी असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/१२/प्र.क्र.७५६/पर्यटन 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आव्यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भा शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण- 
१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ 
Ales उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांया विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच 
अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा 
करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे 
कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व 
तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व 
सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अश्शी अट करारात 
समाविष्ट करण्यात यावी. 


20 


— 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 


संचालनालयामार्फत न चुकता सादर करावीत. 


— 


१२) गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल 
तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखळा आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. गुणनियंत्रण 
यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल तसेच काम पूर्ण 
झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील उर्वरित निधी वितरित केला जाईल. 


१३) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


4. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधीळ तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/१२/प्र.क्र.७५६/पर्यटन 


६. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१६१५५९३०७२२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


टू. 


8. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 


ai 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


1d337cb443bafaff2dd6 16 1S6bccf1f2629F47cc9704e8e8523F 


३3590९6505, postalCode=4004 
D A N D E KA R erialNumber=BB044983A46260C9CACDAD789E301DD18ABAA6D766D 
244021239745A6F561829, cr=UJJWALA SANTOSH DANDEKA\ 
Date: 2022.12.20 13:48:34 +05'30 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, धुळे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, धुळे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


KKK सी समस 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


